सन २०२१-२२ करीता महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन 
विकास मंडळाची स्थापना (२४०६-५०९६) या 
योजनेंतर्गत निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८३/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-०३ जून, २०२१ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६ एप्रिल, २०२१ 
२. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१६/४७/२०२१-२२, दिनांक २४.०५.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ करिता महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना (२४०६-५०९६) या 
लेखाशिर्षातर्गत रुपये १४०.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये तातडीच्या बांधिल खर्चासाठी तात्पूरती व्यवस्था 
म्हणून मर्यादीत निधी (BEAMS) अर्थसंकल्पीय अंदाज वाटप आणि सनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
आला आहे. 

सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये रु.३१.८८ लक्ष 
रकमेचा चाळू बाब प्रस्ताव मान्यतेस्तव सादर केला आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ क्र.२ 
नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रक विचारात घेता, प्रस्तावातंर्गत 
मागणी लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना (२४०६-५०९६) या योजनेमधून 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांना खालील तक्त्यात दर्शविण्यात 
आल्यानुसार सन २०२१-२२ करीता रु.१६.६८ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे:- 


सविस्तर Bre रक्‍कम (रु.लाखात) 
०१-वेतन १५.५४ 
०२-मजुरी 1080 | (90 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ०.०२ 
१३-कार्यालयीन खर्च ०.३५ 
१४-भाडेपट्टी व कर 10.0७ 
एकूण :- १६.६८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८३/फ-९ 


उपरोक्त अनुदानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने (२४०६-/॥०९६) या लेखाशिर्षा अंतर्गत विहीत केलेल्या 


खालील अटी व arid Urea करणे संबंधितावर बंधनकारक राहील. 


ae 


षु . 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 
खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

सदर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 


७. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 


१०, 


99 


आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेळी आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 


शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 
असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन 
देईल. 

सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०६.०४.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


Wey मंजूरीस झासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 


परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक-सी-७, मुख्य लेखाशिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, ०२- 


पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, ११०- वन्यजीवन संरक्षण (00)(20) महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास 
मंडळाची स्थापना (09) (सर्वसाधारण) (२४०६-५०९६) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०६.०४.२०२१ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय क्र.विअप्र/२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८३/फ-९ 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०३१५५९५१४८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil Laxmani 


Sunil Laxmanrao 
Kathole ee 


(सु. G. काठोळे) 
कक्ष अधिकारी 
महसुल व वन विभाग 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 
४. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
५. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


